शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहायक 
प्राध्यापक यांची सहयोगी प्राध्यापक पदावर व 
सहयोगी प्राध्यापक यांची प्राध्यापक पदावर 
Oe योजनेंतर्गत स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. २९/मशि १ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२३ 


वाचा: १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४ विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, 
दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१ दि. १५.०२.२०११ 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 
७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ 9-2/204(EC/PS), दि. १८.०७.२०१८. 
८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९ 
९. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दिनांक १०.०५.२०१९. 
१०. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२२/कॅस/एएल१३ए व WH १४/ 
प्रशा-१/१८१७, दि. २०.०२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

शासकीय महाविद्यालये/संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील अध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती 
योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन 
निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०११(२५/११)/विशि-१ दि. १५.०२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. 
केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने त्यांच्या संदर्भाधिन क्रमांक ६ येथील दि. ०२.११.२०१७ 
च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. १८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये 
सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील 
शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्रमांक ९ येथील दि.०८.०३.२०१९ व दिनांक 
१०.०५.२०१९ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 

राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदावर स्थान निश्चिती करण्यासाठी 
शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/ प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. ०७.०६.२०२१ व दिनांक ०४.०१.२०२३ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. २९/मशि १ 


निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. १६.०२.२०२३ रोजीच्या बैठकीत 
समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संदर्भाधिन क्रमांक १० येथिल पत्रान्वये, शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहायक प्राध्यापक यांची सहयोगी प्राध्यापक पदावर ALA2 ते 
ALQ3A मध्ये व सहयोगी प्राध्यापक यांची प्राध्यापक पदावर ॥(_१३५ ते ॥। १४ मध्ये स्थाननिश्चिती 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना 
असाधारण, भाग-॥ विभाग-४, दि. १८.०७.२०१८ मधील सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career 
Advancement Scheme) स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भातील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या, शासकीय कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सोबतच्या 
प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या सहयोगी प्राध्यापक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या 
दिनांकापासून प्राध्यापक पदावर ALI3ZA ते ॥॥_१४ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास व प्रपत्र “ब” मध्ये 
दर्शविलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून सहयोगी 
प्राध्यापक पदावर ॥। १२ ते ॥। १३५ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील 
३. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण- २०१८/ 
प्र.क्र.५६/विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
दर्शविण्यात यावा. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०११४२१४४२९०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


P RATAP DN: CN = PRATAP PALEANG) LU 


IMENT OF MAHARASHTRA, 


PAN D U RAN G LU BAL Gus HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 
2023.03.01 14:25:19 +05'30' 


(प्रताप पां. Bare) 
सहपत्र :- प्रपत्र- “अ” व “ब” उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर व भंडारा. 
९. सर्व प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था (उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
१०. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये (उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
११. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक (संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत) 
१२. निवड नस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. २९/मशि १ 


प्रपत्र-अ 


(शासन निर्णय क्रमांक: सीएएस-२०२३/प्र.क्र. २९/मशि-१, दिनांक ०१.०३.२०२३ सोबतचे ) 


(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत प्राध्यापक पदासाठी (AL-23A ते AL-2¥) मध्ये स्थाननिश्‍चिती) 


अ. | सहयोगी प्राध्यापकाचे नाव विषय महाविद्यालय/ संस्था/ प्राध्यापक पदासाठ 
क्र अध्यापक महाविद्यालयाचे | (५1,१३५ ते ५1.१४) 
नाव मध्ये स्थाननिश्‍चितीचा 
दिनांक 
१ | डॉ.मनिषा नितीन कुलकर्णी । प्राणिशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, । २७.११.२०२२ 
मुंबई 
२ | डॉ.अलका कृष्णराव प्राणिशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, । २७.११.२०२२ 
चौगले मुंबई 
3 | डॉ.सुशिलकुमार भास्कर प्राणिशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, । २७.११.२०२२ 
चौधरी मुंबई 
४ | डॉ.सुरेखा अनल सराफ प्राणिशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान २७.११.२०२२ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
५ | Silage रामराव मोरे प्राणिशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान २७.११.२०२२ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
६ | डॉ.घनश्याम तुळशीराम प्राणिशास्त्र । इस्माईल युसुफ २७.११.२०२२ 
केदार महाविद्यालय, मुंबई 
७ | डॉ.मंजूषा रमेशपंत ars ad शासकोय विदर्भ ज्ञान २९.११.२०२२ 
विज्ञान संस्था, अमरावती 
८ | डॉ.सुषमा उमाकांत बोरकर ७८. शासकोय विज्ञान संस्था, । २९.११.२०२२ 
नागपूर 
९ | डॉ.संजय शिवाजी जगताप a एलफिन्स्टन महाविद्यालय, | 22.28.2022 
मुंबई 
१० | डॉ.बाळासाहेब नारायणराव |» | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । २६.११.२०२२ 
कुलकर्णी मुंबई 
११ | डॉ.रेणू ब शिंगी वसंतराव नाईक शासकोय | २६.११.२०२२ 
कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१२ | डॉ.अजय भगवान साळ शिक्षणशास्त्र । श्री महाराणी ताराब २९.११.२०२२ 
विज्ञान  । शासकोय अध्यापक 
महाविद्यालय, कोल्हापूर 
१३ | डॉ.सुषमा राजु अंबाडेकर । रसायनशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, । २६.११.२०२२ 
मुंबई 
१४ | डॉ.श्रीनिवास साबाजी धुरे गणित । सिडनहॅम वाणिज्य ब २६.११.२०२२ 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. २९/मशि १ 


१५ | डॉ.दिनेशकुमार भूगोल = | शासकोय विदर्भ ज्ञान २५.११.२०२२ 
सदाशिवराव सिनकर विज्ञान संस्था, अमरावती 
१६ | डॉ.बळीराम पंढरीनाश भूगोल  । शासकोय ज्ञान विज्ञान २५.११.२०२२ 
लहाने महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१७ | डॉ.धनंजय प्रभाकर विनंती शासकोय विदर्भ ज्ञान २५.११.२०२२ 
देबळालकर विज्ञान संस्था, अमरावती 
१८ | डॉ.प्रतिभा भूषण लाखा | शासकोय विदर्भ ज्ञान २५.११.२०२२ 
विज्ञान संस्था, अमरावती 
१९ | डॉ.जनार्दन गंगाराम शी शासकोय विदर्भ ज्ञान २६.११.२०२२ 
काटकर विज्ञान संस्था, अमरावती 
PRATAP पम ल्या 
PANDURANG 08१ लन 
( प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. २९/मशि १ 


प्रपत्र-ब 


(शासन निर्णय क्रमांक : सीएएस-२०२३/प्र.क्र.२९/मशि-१, दिनांक ०१.०३.२०२३ सोबतचे) 
(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी (AL-22 ते AL-23A) मध्ये स्थाननिश्‍चिती) 


अ. | सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय महाविद्यालय/ संस्था/ | सहयोगी प्राध्यापक पदासाठ 
क्र. नाव अध्यापक महाविद्यालयाचे | (५1, १२ते ५1१३५ ) 

नाव मध्ये स्थाननिश्‍चितीचा 

दिनांक 
१ | डॉ.सुलभा बापुसाहेब मुळे | शिक्षणशास्त्र | शासकोय अध्यापक १६.०२.२०२३ 
गणित महाविद्यालय, भंडारा 
२ | डॉ.सुनिल देवेंद्रनाथ सिह | गणित शासकोय विज्ञान संस्था, । १६.०२.२०२३ 
मुंबई 
PRATAP fe bere ER 


S = Maharashtra, O = GOVERNME! 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
PAN D U RANG LU BAL TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Date: 2023.03.01 14:25:50 +05'30' 


( प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


